समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण शुध्दीपत्रक. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७४६) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७५५) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा :- १) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२६.०८.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त वाचा येथील दि.२६.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मध्ये खालील तक्त्याप्रमाणे 


निधी वितरीत करण्यात आला होता. 


अ.क्र उद्दिष्ट लेखाशिर्ष (रुपये हजारात) 
२२०२आय७४६(केद्र हिस्सा) २२०२आय७५५ (राज्य हिस्सा) 
१ ०१, वेतन ५४०४.०० ३५०.०० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी ६०.०० १००.०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ६०.०० ४०.०० 
एकूण ५५२४.०० ४९०.०० 
२. या ऐवजी वित्त विभागाची मान्यता व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीनुसार खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
अ.क्र उद्दिष्ट लेखाशिर्ष (रुपये हजारात) 
२२०२आय७४६(केंद्र हिस्सा) २२०२आय७५५ (राज्य हिस्सा) 
१ ०१, वेतन ५२५०.०० 340,00 
2 ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी ६०.०० ४०.०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ६०.०० ४०.०० 
एकूण ५३७०.०० ४३०.०० 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०२११३३३९०९२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. क 
Prashant Pundlik Wagh 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण विभाग (प्रशिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


AN AD 


Gm fC ०८ 
3 NG. ee Se Se पकट बळ 


(३ 


